प्रबंधक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी महाविद्यालयीन 
शिक्षक व प्रशासकीय सेवा, गट-ब या पदावरील 
अधिका-यांच्या महसुली विभाग वाटपातील 
बदलाबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक :-बदली-२०१८/प्र.क्र.(१०९/१८)/तांशि-१ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०७ जुले, २०१८ 


संदर्भ -१) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि.२८.०४.२०१५ 
2) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.एससीटी-६५१३/(१५/१२३)/तांशि-१, 
दि. २७.०७.२०१६ 


शासन आदेशा :- 

संदर्भाधीन क्रमांक-२ येथीळ शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 
शिफारशीनुसार प्रबंधक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी महाविद्यालयीन शिक्षक व प्रशासकीय सेवा, गट-ब या 
पदावरील नियुक्तीचे आदेश निर्गमित करण्यात आळे आहेत. आता, सदर नियुक्तीप्राप्त उमेदवारांपैकी 
खालील विवरणपत्रातील स्तंभ-२ मध्ये नमूद अधिका-यांनी केलेल्या विनंतीस अनुलक्षून व संदर्भाधीन 
क्रमांक १ येथे नमूद अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार, त्यांच्या सध्याच्या महसुली विभागात स्तंभ-४ नुसार 
बदल करण्यात येत असून त्यांची नवीन पदस्थापना स्तंभ-५ मध्ये दर्शविल्यानुसार राहील. 


अ.क्र | प्रबंधकाचे नाव वसध्या | सध्याचा | बदललेला नवीन महसुली विभाग 
कार्यरत असलेली संस्था महसुळी | महसुली | पदस्थापनेचे | बदलाचे कारण 
विभाग विभाग ठिकाण 
ee २ ३ | | 4 & 
i श्री. पंडीत शंकर नागपूर । औरंगाबाद | झासकोय वडिलांच्या 
अशोकराव, शासकीय तंत्रनिकेतन, वैद्यकीय 
तंत्रनिकेतन, गोंदिया जालना कारणास्तव 


२. उपरोक्त अधिका-यांच्या महसुली विभाग वाटपातील बदल व त्यानुषंगाने करण्यात आलेली 
पदस्थापना ही संबंधितांच्या विनंतीनुसार करण्यात आली असल्याने, नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी 
हजर होण्यासाठी शासन नियमानुसार पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता त्यांना अनुज्ञेय 
राहणार नाही. 

३. उपरोक्त अधिका-यांनी कोणत्याही परिस्थितीत दि. ३१ जुले, २०१८ पूर्वी नवीन पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी रुजू व्हावे. संबंधित संस्थाप्रमुखांनी त्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी. 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०१८/प्र.क्र.(१०९/१८)/तांशि-१ 


४. या प्रकरणी रुजू होण्यास मुदतवाढ देण्याबाबतच्या कोणत्याही निवेदनाचा विचार केला जाणार 
नाही, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 
५. उपरोक्त अधिका-यांचा रुजू अहवाल संबंधित संस्थाप्रमुखांनी संचालक, तंत्र शिक्षण 
यांच्यामार्फत एक महिन्यात शासनास सादर करावा. 
६. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०७०७१५१८१७५६०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


u=Higher A 
1de=400032, 


Sameer : 
Laxman Dhere « ao 


(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति: - 
श्री. पंडीत WHY अशोकराव, प्रबंधक, शासकीय तंत्रनिकेतन, गोंदिया (संबंधित प्राचार्यांमार्फत) 


प्रत:- 


१ मा.मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

२) संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

३) सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, नागपूर /औरंगाबाद (तंत्रशिक्षण 
संचालनालयामार्फत) 


४ प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, गोंदिया / जालना 

५ जिल्हा कोषागार अधिकारी, गोंदिया / जालना 

६ सचिव, उच्चव तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्राळय, मुंबई 
७ निवड नस्ती/तांशि-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


